राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचे शौक्षणिक 
धोरण तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या 
अभ्यासगटामध्ये डॉ.फौजिया खान, डॉ. अनिस 
अहमद, व श्री. खालीद सैफोद्दीन यांचा समावेश 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२१/(१३४/२१)/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक : ४ मे, २०२२ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्र. बैठक-२०२१ (१३४/२१)/एस.एम.-६ 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१. 

2) शासन निर्णय area शिक्षण व क्रिडा विभाग क्र. बैठक-२०२१ (१३४/२१/एस.एम.-६ 
दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२२. 


झासन निर्णय- 


अल्पसंख्याक समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करणे या विषयी सखोल अभ्यास 
करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन 
करण्यात आला असुन सदर अभ्यासगटामध्ये खालील नमुद अशासकीय सदस्यांचा समावेश 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र नाव, पदनाम व पत्ता पद 
१८ | डॉ. फौजिया खान, राज्यसभा सदस्य सदस्य 
संस्थापक, HSV BM ऑल मायनॉरिटी एज्युकेशनल ARMAS 
(फेम) 


नंदखेडा रोड, परभणी (महाराष्ट्र-४३१४०१ 
मोबाईल क्र. ९८२३१४४५७५ 

ईमेल :- fauziakhan.49@rediffmail.com 
१९ | डॉ. अनिस अहमद, मेहमुदा शिक्षण संस्था, नागपूर सदस्य 
अहमद कॉम्प्लेक्स, ६९०.गोल्छा मार्ग, 
सदर, नागपूर. 

दूरध्वनी क्र. २५३७४४४, 

ईमेल :- mail@aneesahmed.in 

२० श्री. खाळीद सैफौद्दीन, जनरल सेक्रेटरी, HSV BH ऑल मायनारिटी | सदस्य 
एज्युकेशनल ऑरगनाईजेडान (फेम) 

६१, मोतीवाला नगर, एम.जी.एम. कॉलेज समोर, औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२१/(१३४/२१)/एसएम-६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०५०४१४५८५२१०२१ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.05.04 14:59:33 +05'30' 
(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 


९ 


. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. शिक्षण संचालक (अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

११.सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/प्रौढ) जिल्हा परिषद 
१२.सर्व समिती सदस्य 

१३.निवड नस्ती (एसएम-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


